सन २०२३-२४ शासकीय अभिकरणाकडून 
समुपयोजनासाठी (जळाऊ लाकूड व दगडी 
कोळसा) (२४०६ ०४८१) या योजनेंतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९२२/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ 
. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१६/३९४/२०२३-२४, दिनांक २५.८.२०२३ 
. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९२/फ-९, 
दिनांक २६.०५.२०२३ 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९२/फ-९, 
दिनांक १७.०८.२०२३ 


AD Oo 


AN 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन (जळाऊ 
लाकूड व दगडी कोळसा) (२४०६ ०४८१) या लेखाशिर्षािअंतर्गत रु.५००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व 
अर्थसंकल्पित आहे. संदर्भ क्र.३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये ०२-मजूरी अंतर्गत रु.९०.०२ लक्ष 
अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ करिता प्रथम 
नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून संदर्भ क्र.२ 
अन्वये वनसंरक्षक (प्रा, गडचिरोली व चंद्रपूर या वनवृत्तातील कामांकरीता रु.२३०.५० लक्ष रकमेचा 
नवीन बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला असून अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास विनंती केली आहे. त्यानुसार 
या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचेकडून संदर्भ क्र.२ नुसार प्राप्त प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रक विचारात 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९२/फ-९ 


घेता, सन २०२३-२४ करीता शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन (जळाऊ लाकूड व दगडी 


कोळसा) (२४०६ ०४८१) या योजनेमधून वनसंरक्षक (प्रा, गडचिरोली व चंद्रपूर या वनवृत्तातील 
कामांकरीता ०२- मजुरी अंतर्गत रु.९१.६० BET व २१-साहित्य पुरवठाकरीता रु.५.४७ लक्ष असा 
एकूण रु.९७.०७ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


वनवृत्त वनविभाग ।०२-मजूरी ' २१-साहित्य पुरवठा । रक्कम (रुपये लाखात) 
गडचिरोली | आलापल्ली ८५.०० ५.०७ ९०.०७ 
चंद्रपूर मध्य चांदा ६.६० ०.४० ७.०० 
एकूण, ९१.६ ५.४७ ९७.०७ 
अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत:- 


-0 
— 


cite 


= 


& 


Cc 
— 
~~ 


ws 


Ss 


= 


2 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 
निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. 
संस्थेने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 
सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महाळेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेळी आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 
प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित 
करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल 
(Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 
उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/फ-९ 


१०) सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

११) सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ 
च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्र.सी-७, प्रधान शिर्ष २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन, (09) (08), 
शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन (जळाऊ लाकूड व दगडी कोळसा) (२४०६-०४८१) या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यांत 
यावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १२.४.२०२३ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६१८३३१४९६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
c=IN, 0=GO! 


S | D D E S H U KA RA M DN: VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
T DEP 
2.5.4. 


10d791d1b1 e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7e318/8c37 
laharashtra, 


Ba 


SAWARDEKAR आणाल 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


7६3887030668812६8,1080008६28 
cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR. 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. वनसंरक्षक (प्रा, गडचिरोली 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (निवडनस्ती). 


one SG -&१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


